तटीय जलकृषि प्राधिकरण 
(सुधारणा) नियम २०२२ अन्वये 
उपविभागीय स्तरीय व 
जिल्हास्तरीय समित्या पुर्नस्थापना 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि , पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. १८/०१/२०२४ 


वाचा:- १. शासन निर्णय क्र. निखायो २००६/४७८५ /प्र.क्र. ४०/ पदुम-१२ , दि.०३/०४/२००६ 


२. तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई यांचे पत्र क्र. डिओक्र. ५६-०१/२०२२ तां/ 
दि.०८/०३/२०२२ 


प्रस्तावना: 

केंद्र शासनाकडून तटीय जलकृषि प्राधिकरण २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, 
तटीय जलकृषि प्राधिकरण(सुधारणा नियम २०२२ अंमलात आलेली आहे. त्यानुसार 
दि. १५/०३/२०२२ अन्वये अधिसुचना प्रसारित केलेली आहे. 


सागरी किना-यावरील खा-या व निमखा-या पाण्यातील मत्स्योत्पादन जसे की, श्रिम्स, 
कोळंबी, शोवंड, खेकडा, ग्रुपर्स, HICH, FH, कालवे व ऑयस्टर्स या सारख्या माशांचे उत्पादन 
घेण्यासाठी अर्जदाराकडून अर्ज प्राप्त करुन त्या अर्जाची छाननी करण्यासाठी उपविभागीय स्तरीय 
समिती जिल्हास्तरीय समिती स्थापना करावयाची आहे. 


तटीय जलकृषि प्राधिकरण(सुधारणा) नियम २०२२ च्या नियम २ व ३ अनुसार तटीय जलकृषि 
प्राधिकरणाच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या अर्जाची नोंदणी व त्या संबंधीच्या शुल्काबाबत त्याचप्रमाणे 
प्राप्त अर्जावर करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत नमुद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नियम ३ (ए) 
यासाठी उपविभागीय स्तरावर आणि नियम ३ (बी) मध्ये जिल्हास्तरावर स्थापन करावयाच्या समित्या 
व त्यावर नियुक्‍त करावयाच्या अध्यक्ष व सदस्यांबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. 


तटीय जलकृषि प्राधिकरण(सुधारणा नियम 2022 मधीळ तरतूदीनुसार जलकृषि 
प्राधिकरणासाठी उपविभागीय स्तरावरील व जिल्हास्तरावरील समिती स्थापना करणे आवश्यक 
असल्याने संदभाधीन वाचा क्र.१ येथे नमुद शासन निर्णयान्वये अन्वये स्थापना केलेल्या 
जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय समित्या रद्द करून सुधारित समित्या गठित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


शासन निर्णय:- 


शासन या निर्णयाद्वारे तटीय जलकृषि प्राधिकरण(सुधारणा) नियम २०२२ मध्ये आदेशित 
केल्यानुसार खालील प्रमाणे जिल्हानिहाय जिल्हास्तरीय समिती व उपविभाग निहाय 


उपविभागीयस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता देत आहे. 
जिल्हा ठाणे 
अ) जिल्हास्तरीय समिती (ठाणे) 


[ae _'| जिल्हाधिकारी ,ठाणे अध्यक्ष 
२ निवासी उपजिल्हाधिकारी, ठाणे सदस्य 
३ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, ठाणे सदस्य 
४ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे सदस्य 
५ ।वनसंरक्षक, ठाणे सदस्य 
६ कार्यकारी अभियंता, जलसिचन, ठाणे सदस्य 
७ । उपसंचालक, सागरी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, पनवेल सदस्य 
८ | जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेले अन्य अधिकारी सदस्य 
९ सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 
ब) १) उपविभागीय स्तरीय समिती (ठाणे) 
१ | उपविभागीय अधिकारी, ठाणे अध्यक्ष 
२  ।तहसिलदार, ठाणे सदस्य 
३ तालुका कृषि अधिकारी, ठाणे सदस्य 
४ | उपवनसंरक्षक, ठाणे सदस्य 
५ | उपकार्यकारी अभियंता जलसिचन विभाग, ठाणे सदस्य 
६ गटविकास अधिकारी , ठाणे सदस्य 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 
ब) २) उपविभागीय स्तरीय समिती (कल्याण) 
।१_ | उपविभागिय अधिकारी, कल्याण अध्यक्ष 
२ । तहसिलदार, कल्याण सदस्य 
३ | तालुका कृषि अधिकारी ,कल्याण सदस्य 
४ । उपवन संरक्षक, कल्याण सदस्य 
५ | उप कार्यकारी अभियंता जलसिचन विभाग ,कल्याण सदस्य 
६ । गटविकास अधिकारी , कल्याण सदस्य 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


ब३) उपविभागीय जिल्हास्तरीय समिती (भिवंडी) 


१ | उपविभागीय अधिकारी ,भिवंडी अध्यक्ष 
२ तहसिलदार, भिवंडी सदस्य 
३ तालुका कृषि अधिकारी, भिवंडी सदस्य 
४ उपवन संरक्षक, भिवंडी सदस्य 
५ | उपकार्यकारी अभियंता जलसिचन विभाग, भिवंडी सदस्य 
६ | गटविकास अधिकारी, भिवंडी सदस्य 
सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 
जिल्हा -पालघर 
अ) जिल्हास्तरीय समिती (पालघर) 
जिल्हाधिकारी,पालघर अध्यक्ष 
२ | निवासी उपजिल्हाधिकारी , पालघर सदस्य 
३ | मुख्य कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद,पाळघर सदस्य 
४ | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ,पालघर सदस्य 
५ | वनसंरक्षक ,डहाणू सदस्य 
६ । कार्यकारी अभियंता, जलसिचन विभाग, पालघर सदस्य 
७ | उपसंचालक, सागरी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ,पनवेल सदस्य 
८ | जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेला अन्य अधिकारी सदस्य 
९ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 
ब १) उपविभागीय स्तरीय समिती (पालघर) 
।१__| उपविभागीय अधिकारी ,पालघर अध्यक्ष 
२ | तहसिलदार , पालघर सदस्य 
३ | तालुका कृषि अधिकारी,पालघर सदस्य 
४ | उपवन संरक्षक,पाळघर सदस्य 
५ | उपकार्यकारी अभियंता जलसिचन विभाग, पालघर सदस्य 
६ | गट विकास अधिकारी, पालघर सदस्य 
७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


ब २) उपविभागीय स्तरीय समिती (डहाणू) 


।१_ | उपविभागीय अधिकारी , डहाणू अध्यक्ष 

२ | तहसिलदार, डहाणू सदस्य 

३ | तालुका कृषि अधिकारी, डहाणू सदस्य 

।४ | उपवन संरक्षक, डहाणू सदस्य 

५ । उपकार्यकारी अभियंता जलसिचन विभाग, डहाणू सदस्य 

६ । गट विकास अधिकारी, डहाणू सदस्य 

७ । सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 

ब३)उपविभागीय स्तरीय समिती (वसई) 

।१__| उपविभागीय अधिकारी , वसई अध्यक्ष 

2 | तहसिलदार , वसई सदस्य 

३ | तालुका कृषि अधिकारी, वसई सदस्य 

।४ | उपवन संरक्षक, वसई सदस्य 

५ । उपकार्यकारी अभियंता जलसिचन विभाग, वसई सदस्य 

६ । गट विकास अधिकारी, वसई सदस्य 

७ । सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, ठाणे- पालघर सदस्य सचिव 

जिल्हा रायगड -अलिबाग 

अ) जिल्हास्तरीय समिती (रायगड- अलिबाग) 

।१__| जिल्हाधिकारी, रायगड- अलिबाग अध्यक्ष 

२ | उपविभागीय अधिकारी अलिबाग, पनवेल, पेन, रोहा, माणगांव ,श्रीवर्धन | सदस्य 

३ | मुख्यकार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद, रायगड सदस्य 

।४ | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी , रायगड-अलिबाग सदस्य 

५ | विभागीय वन अधिकारी अलिबाग,रोहा सदस्य 

६ । कार्यकारी अभियंता, ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, रायगड जिल्हा सदस्य 
परिषद 

७ | उपसंचालक, सागरी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ,मुंबई सदस्य 

८ | जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेला अन्य अधिकारी सदस्य 

९ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड- अलिबाग सदस्य सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


ब १ उपविभागीय स्तरीय समिती (रायगड- अलिबाग) 


।१__| उपविभागीय अधिकारी , अलिबाग अध्यक्ष 

२ | तहसिलदार , अलिबाग, मुरुड सदस्य 

३ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, अलिबाग सदस्य 

।४ | सहाय्यक वनसंरक्षक, अलिबाग सदस्य 

५ । उपअभियंता ग्रामिण पाणी पुरवठा उपविभाग, रायगड-अलिबाग सदस्य 
जिल्हापरिषद 

६ | गट विकास अधिकारी, अलिबाग,मुरुड सदस्य 

७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड - अलिबाग सदस्य सचिव 

ब २) उपविभागीय स्तरीय समिती (पनवेल) 

।१__| उपविभागीय अधिकारी , पनवेल अध्यक्ष 

२ | तहसिलदार , पनवेल, उरण सदस्य 

३ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, खोपोली सदस्य 

।४ | सहाय्यक वन संरक्षक, अलिबाग सदस्य 

५ | उप अभियंता ग्रामिण पाणी पुरवठा उपविभाग, पनवेल- रायगड सदस्य 
जिल्हापरिषद 

६ । गट विकास अधिकारी, पनवेल, उरण सदस्य 

७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड - अलिबाग सदस्य सचिव 

ब ३) उपविभागीय स्तरीय समिती (पेण) 

।१__| उपविभागीय अधिकारी , पेण अध्यक्ष 

२ | तहसिलदार, पेण सदस्य 

३ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, अलिबाग सदस्य 

।४ | सहाय्यक वन संरक्षक, अलिबाग सदस्य 

५ | उप अभियंता ग्रामिण्‌ पाणी पुरवठा उपविभाग, पेण- रायगड जिल्हापरिषद | सदस्य 

६ । गट विकास अधिकारी, पेण सदस्य 

७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड - अलिबाग सदस्य सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


ब ४) उपविभागीय स्तरीय समिती (रोहा) 


।१__| उपविभागीय अधिकारी , रोहा अध्यक्ष 
२ | तहसिलदार ,रोहा,सुधागड सदस्य 
३ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, अलिबाग सदस्य 
।४ | सहाय्यक वन संरक्षक, अलिबाग-रोहा सदस्य 
५ | उप अभियंता ग्रामिण पाणी पुरवठा उपविभाग, रोहा, पेण- रायगड सदस्य 
जिल्हापरिषद 
६ । गट विकास अधिकारी, रोहा,सुधागड सदस्य 
७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड - अलिबाग सदस्य सचिव 
ब५) उपविभागीय स्तरीय समिती (माणगांव) 
।१__| उपविभागीय अधिकारी , माणगांव अध्यक्ष 
२ | तहसिलदार , माणगांव, तळा सदस्य 
३ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, माणगांव सदस्य 
।४ | सहाय्यक वन संरक्षक, रोहा सदस्य 
५ | उप अभियंता ग्रामिण्‌ पाणी पुरवठा उपविभाग, माणगांव - रायगड सदस्य 
जिल्हापरिषद 
६ | गट विकास अधिकारी, माणगांव, तळा सदस्य 
७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रायगड - अलिबाग सदस्य सचिव 
ब ६) उपविभागीय स्तरीय समिती (श्रीवर्धन) 
।१__ | उपविभागीय अधिकारी , श्रीवर्धन अध्यक्ष 
२  ।तहसिलदार, श्रीवर्धन, म्हसळा सदस्य 
३ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, महाड सदस्य 
(४ | सहाय्यक वन संरक्षक, रोहा सदस्य 
५ । उपअभियंता ग्रामिण्‌ पाणी पुरवठा उपविभाग, म्हसळा - रायगड सदस्य 
जिल्हापरिषद 
& गट विकास अधिकारी, श्रीवर्धन,म्हसळा सदस्य 
७ । सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, रायगड - अलिबाग सदस्य 
सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 
जिल्हा-रत्नागिरी 
अ) जिल्हास्तरीय समिती (रत्नागिरी) 


(a जिल्हाधिकारी रत्नागिरी अध्यक्ष 

२ | उपविभागीय अधिकारी , रत्नागिरी सदस्य 

3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद रत्नागिरी सदस्य 

४. | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी , रत्नागिरी सदस्य 

५ | विभागीय वन अधिकारी चिपळूण सदस्य 

६  । कार्यकारी अभियंता रत्नागिरी सदस्य 

७ = | उपसंचालक, सागरी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ,मुंबई सदस्य 

| जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेला अन्य अधिकारी सदस्य 

९ सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी सदस्य 
सचिव 

ब १) उपविभागीय स्तरीय समिती (रत्नागिरी) 

a उपविभागीय अधिकारी , रत्नागिरी अध्यक्ष 

२ तहसिलदार रत्नागिरी संगमेश्वर सदस्य 

3 उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी सदस्य 

४ | सहाय्यक वन संरक्षक, चिपळूण सदस्य 

५ उप अभियंता, रत्नागिरी सदस्य 

६ गट विकास अधिकारी रत्नागिरी संगमेश्वर सदस्य 

७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय रत्नागिरी सदस्य सचिव 

ब २) उपविभागीय स्तरीय समिती (राजापूर) 

।१__| उपविभागीय अधिकारी , राजापूर अध्यक्ष 

२ तहसिलदार राजापूर लांजा सदस्य 

3 उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरी सदस्य 

४. | सहाय्यक वन संरक्षक, चिपळूण सदस्य 

५ । उपअभियंता, रत्नागिरी सदस्य 

६ ।गट विकास अधिकारी, राजापूर लांजा सदस्य 

9 सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी सदस्य 
सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


ब ३) उपविभागीय स्तरीय समिती (चिपळूण) 


।१__ | उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण अध्यक्ष 
२ ।तहसिलदार, चिपळूण, गुहाघर सदस्य 
३ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, चिपळूण सदस्य 
(४ | सहाय्यक वन संरक्षक, चिपळूण सदस्य 
५ | उप अभियंता, चिपळूण सदस्य 
६ | गट विकास अधिकारी, चिपळूण, गुहाघर सदस्य 
७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी सदस्य 
सचिव 
ब ४) उपविभागीय स्तरीय समिती (दापोली) 
।१__ | उपविभागीय अधिकारी,दापोली अध्यक्ष 
2. | तहसिलदार, दापोली, मंडणगड सदस्य 
३ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, चिपळूण सदस्य 
४ | सहाय्यक वन संरक्षक, दापोली सदस्य 
५ उप अभियंता, दापोली, नातुनगर सदस्य 
६ गट विकास अधिकारी, दापोली, मंडणगड सदस्य 
७ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी सदस्य 
सचिव 
जिल्हा-सिंधुदुर्ग 
अ) जिल्हास्तरीय समिती (सिंधुदुर्ग) 
।१__ | जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग अध्यक्ष 
२ | उपविभागीय अधिकारी, कणकवली कुडाळ सावंतवाडी सदस्य 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद सिंधुदुर्ग सदस्य 
४ | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी , सिंधुदुर्ग सदस्य 
५ । उपवन संरक्षक सावंतवाडी सदस्य 
६ । कार्यकारी अभियंता सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, आंबडपाल, ता. कुडाळ | सदस्य 
७ । उपसंचालक, सागरी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ,मुंबई सदस्य 
| जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेला अन्य अधिकारी सदस्य 
९ | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग सदस्य 
सचिव 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


ब १) उपविभागीय स्तरीय समिती (कणकवली) 


ae] उपविभागीय अधिकारी, कणकवली अध्यक्ष 
२ | तहसिलदार, देवगड सदस्य 
३ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, कणकवली सदस्य 
(४ | वनक्षेत्रपाल प्रादेशिक, कणकवली सदस्य 
५  । कार्यकारी अभियंता, सिधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, आंबडपाल, ता. कुडाळ | सदस्य 
६ | गट विकास अधिकारी, देवगड सदस्य 
७ «| सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिधुदुर्ग-मालवण सदस्य 

सचिव 


ब २) उपविभागीय स्तरीय समिती (कुडाळ) 


।१__ | उपविभागीय अधिकारी, कुडाळ अध्यक्ष 

२ | तहसिलदार, मालवण, कुडाळ सदस्य 

३ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, कणकवली सदस्य 

(४ | वनक्षेत्रपाल प्रादेशिक, कुडाळ सदस्य 

५  । कार्यकारी अभियंता, सिधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, आंबडपाल, ता. सदस्य 
कुडाळ 
गट विकास अधिकारी, मालवण, कुडाळ सदस्य 

७ «| सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिधुदुर्ग-माळलवण सदस्य सचिव 


ब३) उपविभागीय स्तरीय समिती (सावंतवाडी) 


।१__।| उपविभागीय अधिकारी,सावंतवाडी अध्यक्ष 
२  । तहसिलदार,वेगुर्ला , सावंतवाडी सदस्य 
३ | उपविभागीय कृषी अधिकारी, सावंतवाडी सदस्य 
(४ | वनक्षेत्रपाल प्रादेशिक, सावंतवाडी सदस्य 
५  । कार्यकारी अभियंता, सिधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, आंबडपाल, ता. कुडाळ | सदस्य 
६ | Te विकास अधिकारी, वेंगुर्ला , सावंतवाडी सदस्य 
७ । सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग-मालवण सदस्य 

सचिव 


या समित्यांची कार्यपध्दती केंद्रीय जलकृषि प्राधिकरणाने विहित केलेल्या नियमानुसार 
राहील. त्यानुसार तटीय क्षेत्रातील जलकृषि कोळंबी/मत्स्य संवर्धकाचे अर्ज स्विकारणेसाठी सहाय्यक 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय हे शासनातर्फे प्राधिकृत अधिकारी असतील. त्यांचे तर्फे प्राथमिक छाननीनंतर 
हे अर्ज उपविभागीय स्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येतील. 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


उपविभागीय स्तरीय समितीची कार्यकक्षा:- 


१) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सुधारणा) नियम २०२२, दि. १५/०३/२०२२ मधील नियम १० 
(१) (अ) अन्वये २ हेक्‍टर पर्यंत जलक्षेत्र असणा-या किनारपट्टीवरील मत्स्य/ कोळंबी 
प्रकल्पांच्या नोंदणी संदर्भात, उपविभागीय स्तरीय समिती चौकशी करून, अर्जासह 
सहपत्रांची छाननी / तपासणी अंती व अर्जात नमुद माहितीचे समाधान झाल्यावर, प्रकल्प 
नोंदणीच्या विचारार्थ थेट तटीय जलकृषी प्राधिकरण यांच्याकडे शिफारस करेल. 

२) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सुधारणा) नियम २०२२, दि. १५/०३/२०२२ मधील नियम १० 
(१) (ब) अन्वये २ हेक्टरपेक्षा जास्त आणि ५ हेक्‍टर पर्यंत जलक्षेत्र असलेल्या मत्स्य/ कोळंबी 
प्रकल्पांच्या नोंदणी प्रस्तावावर, उपविभागीय स्तरीय समिती योग्य पध्दतीने चौकशी करुन 
अर्जासह सहपत्रांची छाननी/ तपासणी अंती, नोंदणीच्या अर्जावर विचार विनिमय 
करण्याकरीता तटीय जलकृषी प्राधिकरणास शिफारस करेल. 


जिल्हास्तरीय समितीची कार्यकक्षा:- 


तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सुधारणा) नियम २०२२, दि. १५/०३/२०२२ मधील नियम १० (१) 
(क) अन्वये ५ हेक्‍टर जलक्षेत्रावरील मत्स्य / कोळंबी प्रकल्पांच्या नोंदणी संदर्भात, उपविभागिय समिती 
योग्यती चौकशी करुन अर्जासह सहपत्रांची छाननी/ तपासणी अंती, नोंदणी अर्जावर विचार 
करण्याकरीता जिल्हास्तरीय समितीकडे शिफारस करेल. तदनंतर जिल्हास्तरीय समितीचे समाधान 
झाल्यानंतर, सदर समिती तटीय जलकृषी प्राधिकरण यांना प्रकल्प नोंदणी करीता शिफारस करेल. 


उपविभागीय स्तरीय समिती निर्धारित मुदतीत सदर अर्जाची छाननी विषयक कार्यवाही 
करुन जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवेल. जिल्हास्तरीय समिती आवऱ्यक त्या शिफारशीसह विहित 
मुदतीच्या आत अर्ज तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई येथे पाठवतील 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.mahaarashatra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११८१४४२५०७२०१ असा आहे हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KISHOR MAHADEO JAKHATE 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND. 
ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=83112e1445917d0a21fbab36d7cOff4 1 e09863c93a2e62ea1b0c01 
da16b7a161, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JAKHATE enon 
(श्री. कि. म. जकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री( मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 
२. अ.मु.स.(मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 
३. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२४/ प्र.क्र.०१/पदुम-१३ 


४. जिल्हाधिकारी ठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद ठाणे/पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

६. उपविभागीय अधिकारी जिल्हाठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

७. तहसीलदार - ठाणे/भिवंडी/पालघर /डहाणू/वसई/अलिबाग-मुरूड/पनवेल-उरण/पेण/रोहा- 
सुधागड/माणगाव-तळा /श्रीवर्धन- म्हसळा /रत्नागिरी -संगमेश्वर/राजापूर-लांजा/चिपळूण- गुहागर/ 
दापोली-मंडणगड/देवगड/ मालवण-कुडाळ/वेंगुर्ला,सावंतवाडी 

८. गट विकास अधिकारी जिल्हा ठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जिल्हा ठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

१०.सहाय्यक वन संरक्षक जिल्हा ठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/िंधुदुर्ग 

११.कार्यकारी अभियंता जलसिंचन विभाग जिल्हा ठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

१२. उपसंचालक, सागरी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मुंबई 

१३.प्रादेशिक उपायुक्‍त मत्स्यव्यवसाय ठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

१४.सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ठाणे /पालघर /रायगड /रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग 

१५.निवडनस्ती पदुम-१३ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


